सीसीटीएनएस प्रकल्पाकरीता क्लाऊड सर्व्हिस 
प्रोव्हायडर यांची नियुक्ती व NON CAS 
प्रणालीच्या (2.0) अँप्लीकेडानकरिता RFP ला 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-३/पोल-३, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ जुले, २०२२ 


वाचा :- १ शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक एमआयएस ०५०८/७४८/प्र.क्र.३२९/पोल-४, 
दि.२२.०५.२००९. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखालील SEC (State 
Empowered Committee) समितीच्या दि.०४.०७.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त, 

३) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.१२.०७.२०१६ व 

दि.२८.१२.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

४) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.संगणक/२२०/२०२१, दि.०९.०३.२०२१ 

५) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.संगणक/५४४/२०२१, दि.०९.०९.२०२१. 

६) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य अँपेक्स समितीच्या (SAC) 
दि.१७.०१.२०१७, दि.२०.०७.२०२०, दि.१८.०५.२०२१, दि.१६.११.२०२१व 
दि.१०.०५.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

७) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय 
क्र.मातंसं २०२१/३/०६०, दि.२३.०४.२०२१. 

८) अपर पोलीस महासंचालक (नि. oe), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.पोमसं/१७/६१६२/सीसीटीएनएस प्रकल्प/१५/२०१०-२१, दि.१३.०९.२०२१. 

९) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.सीसीटीएनएस/86)॥ पोर्टल/३९/२२, दि.११.०१.२०२२. 

१०) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स,), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.पोमसं/१७/६१६२/सीसीटीएनएस प्रकल्प/१५-अ/२०१०-२१, दि.१९.०३.२०२१ 
दि.१६.०७.२०२१ व दि.०५.१०.२०२१. 

११) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.पोमसं/१७/६१६२/सीसीटीएनएस प्रकल्प/१५/२०१०-२२, दि.१७.०१.२०२२, 
दि.०८.०३.२०२२ व दि.०७.०४.२०२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-३/पोल-३, 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यात येत 

आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत सन २०१५ मध्ये राज्यातील १०५४ पोलीस ठाणी व ६२९ वरिष्ठ पोलीस 
कार्यालय CAS (Core Application Software) सॉफ्टवेअरव्दारे जोडण्यात आले असून सदर 
कार्यालयांमध्ये २ mbps नेटवर्क कनेक्टिव्हीटी उपलब्ध करुन देण्यात आळी आहे. सदर प्रकल्पाचे 
दि.१५.०९.२०१५ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते लोकार्पण पार पडले आहे. 

शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग दि.२३.०४.२०२१ अन्वये शासकीय विभागांना 
क्लाऊड सेवा GeM पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या CSP व MSP यांची विहित पद्धतीनुसार खरेदी व 
सदर विभागांनी त्यांची संगणक प्रणाली व डेटा नवीन क्ळाऊडवर स्थानांतरीत करुन घेणेबाबत सुचित 
करण्यात आले होते. यानुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी दि.१८.०५.२०२१ रोजी 
राज्यस्तरीय अँपेक्स समितीच्या (Sac) बैठकीत सीसीटीएनएस अप्लीकेशन Gem पोर्टलवरील 
क्लाऊड सर्व्हिस घेण्याकरिता ३ महिन्यांसाठी (जुले २०२१ ते सप्टेंबर २०२१) मुदतवाढ देण्यात आली. 
तसेच राज्यस्तरीय अँपेक्स समितीच्या (SAC) दि.१०.०५.२०२२ रोजीच्या बैठकीत सध्याचे क्लाऊड 
सर्व्हिस प्रोव्हायडर मे. सिफी टेक्नोलॉजी यांना ऑक्टोबर २०२१ पासून CCTNS 2.0 RFP च्या नवीन 
सर्व्हिस प्रोव्हायडर यांची नियुक्‍ती होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२०.०७.२०२० रोजीच्या राज्यस्तरीय अँपेक्स 
समितीच्या (SAC) बैठकीत NON CAS प्रणाळीकरीता २.० RFP प्रक्रीया राबविण्यास मान्यता देण्यात 
आली होती. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांनी संदर्भ 
क्र.१० येथील दि.१९.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या NON CAS प्रणालीच्या (२.०) 
अँप्लीकेशनकरिता RFP ला प्रशासकीय मान्यता देवून फ्लोट करण्याची परवानगी देणेबाबत विनंती 
केली होती. 

नवीन RFP (2.0) प्रणाळी ही नवीन Technology वर आधारीत असुन पोलीसांची दैनंदिन कामे 
कमी वेळात करण्यात येतील. नवीन प्रणाली वापरण्यास सुलभ व सोपी (User friendly, 1.0. friendly) 
असुन जास्तीत जास्त डाटा Mining Activity करण्यात येईल. जेणेकरुन Crime Registration, 
Crime Investigation, Crime prevention, Supervision ही कामे कमी वेळात व प्रभावीपणे करण्यात 
येईल. वरीष्ठ कार्यालयास पोलीस स्टेशन मध्ये होणा-या दैनंदिन घडामोडी मोबाईल व त्यांचे 
कार्यालयातुन वेळेत पाहता येतील. पोलीसांच्या काही सेवा सामान्य जनतेला दिल्या जातात. नवीन 
प्रणालीमध्ये हि सेवा सामान्य जनतेला पुर्णपणे Online असणार आहे. नवीन प्रणालीमध्ये मोबाईल APP 
सुविधा देण्यात येणार असुन त्याचा वापर पोलीस व सर्व जनतेला करता येईल. 


वित्त विभागाने ७01९5 प्रकल्पाच्या NON CAS प्रणालीच्या (२.०) या प्रकल्पाच्या रु.३२.२ 
कोटी या अंदाजित किंमतीस राज्यस्तरीय अँपेक्स कमिटीची मान्यता घेऊन निविदा विषयक पुढील 
कार्यवाही करण्यास, दि.२४/६/२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार निर्बंधातून सूट देण्यास मान्यता दिली 
आहे. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१०.०५.२०२२ रोजीच्या राज्यस्तरीय अँपेक्स 
समितीच्या (SAC) बैठकीत CCTNS प्रकल्पाच्या NON CAS प्रणालीच्या (२.०) या प्रकल्पाच्या REP ला 
CCTNS १.० च्या देखभाल व दुरुस्तीसह रु.५० कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. 
तसेच उक्त बैठकीत सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षातील सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-३/पोल-३, 


दुरुस्ती व इतर आवश्‍यक बाबींकरिता रु.५४.१७ कोटी इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली 
आहे. 


अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांच्या संदर्भ 
क्र.११ येथील पत्रातील विनंतीच्या अनुषंगाने सध्याचे क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर मे. सिफी टेक्नोलॉजी 
यांना मुदतवाढ देण्याची बाब तसेच संदर्भ क्र.१० येथील दि.०५.१०.२०२१ च्या पत्रातील विनंतीच्या 
अनुषंगाने सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या NON CAS प्रणालीच्या (2.0) अँप्लीकेशनकरिता RFP ला 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 

राज्यस्तरीय अँपेक्स समितीच्या (SAC) दि.१८.०५.२०२१ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार 
क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर मे. सिफी टेक्नोलॉजी यांना ३ महिन्यांसाठी (माहे जुलै २०२१ ते सप्टेंबर 
२०२१ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात येत आहे व राज्यस्तरीय अँपेक्स समितीच्या दि.१०.०५.२०२२ रोजीच्या 
बैठकीतील निर्णयानुसार सध्याचे क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर मे. सिफी टेक्नोलॉजी यांना CCTNS 
२.० RFP च्या नवीन सर्व्हिस प्रोब्हायडर यांची नियुक्‍ती होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच 
राज्य अँपेक्स समितीच्या दि.१०.०५.२०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार सीसीटीएनएस 
प्रकल्पाच्या NON CAS प्रणालीच्या (२.०) या प्रकल्पाच्या REP ला CCTNS १.० च्या देखभाल व 
दुरुस्तीसह रु.५० कोटी इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सन २०२२-२३ 
या वित्तीय वर्षातील सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल, दुरुस्ती व इतर आवश्‍यक बाबींकरिता 
रु.५४.१७ कोटी इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे यांनी सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या NON 
CAS प्रणालीच्या (२.०) अँप्लीकेडनकरिता REP फ्लोट करण्याची कार्यवाही पोळीस महासंचालक 
कार्यालय स्तरावर करावी. 
३. उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.बी-१, २०५५-पोळीस, (00) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) १४ गुन्हा व 
गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (राज्य योजना), दत्तमत, (२०५५ए०९७), ५०- इतर खर्च” 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.9१३/२०२१/व्यय-७, दि.११.११.२०२१ 
अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दष. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७०११४३६४९३४२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, | 
RUPALI SANJOG कदा या का पा 


173423779१, postalCode=400032, st=Maharasht 
i 


shtra, 
serialNumber=5CB43A03D973FF96AABBFO2A74864A468 1 399FE663D8F 
BDE0441A596BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG KABARE 


Date: 2022.07.01 14:39:30 +05'30° 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-३/पोल-३, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


नेट. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व सं.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग. मंत्रालय, मुंबई. 
निवडफाईल, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


